सत्र न्यायालय, परभणी येथे दाखल खटला 
क्र.६९/२००९ मध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री. व्हि. 
व्हि.पारख यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.३७/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : ४ जुले, २०१४ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- ३०१/ए.एस.२२/डी-चौदा, दिनांक 
२६.०२.२०१४ 


शासन निर्णय : परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा बॉम्ब स्फोट प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालय, परभणी येथे 
दाखल खटला क्र.६९/२००९ मध्ये काम पहाण्यासाठी आलेल्या अँड.श्री. व्हि. व्हि.पारख यांची विधी व 
न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २६.२.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. व्हि. व्हि.पारख यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रु. 
१०,०००/- प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 
प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 
नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.3७/पोळल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) 
(०१ जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९०/१४/व्यय-७, दिनांक ९.०४.२०१४ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७०११६४७५९२७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Veersinh 


Vee rsi n h Muralidhar Patil 


DN: CN = Veersinh Muralidhar 


. Patil, C = IN, S = Maharashtra, 
M U ral id h ar O = Government Of 


. Maharashtra, OU = Home 
Pati | Date: 2014.07.04 16:46:42 


+05'30' 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
३. पोलीस अधीक्षक, परभणी. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

५. विधी व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 

७. अँंड.श्री.व्हि.व्हि.पारख, ७४/७५, पारख बिल्डींग, मेन रोड, नाशिक. 

८. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


